जिल्हा प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - हिंगोली 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५०/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) जिल्हाधिकारी, हिंगोली, यांचे क्र. जिल्हाधिकारी/ at/spca / गठीत समिती 
/३६/२०१८, हिंगोली, दिनांक १३.०८.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी sy 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे / 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्‍तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
२. जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून संदर्भाधीन 
दिनांक १४ मार्च, २०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार हिंगोळी जिल्यहातील 
प्राणी eeu प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५०/पदुम-३ 


अ. क्र. | अशासकीय सदस्याचे नांव क्षेत्राचे नांव पदनाम 
षि श्री. शिवाजीराव धोंडबाराव गडदे, । संबंधित जिल्ह्यातील गोशाळ/ । अशासकीय सदस्य 
रा. हत्ता नाईक, ता. सेनगांव, पांजरपोळ संस्थांपैकी एका 
जि. हिंगोली संस्थेचा अध्यक्ष. 
२ श्री. माधव दिगंबर सुर्यवंशी, प्राणी कल्याणविषयक कार्य | अशासकीय सदस्य 
रा. भोसी, ता. कळमनुरी, करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे दोन 
जि. हिंगोली सदस्य. 


३ श्रीमती त्रिवणीबाई कोडबाराव पोले, 
रा. पिंपरी बु. ता. औंढा नागनाथ, 


जि. हिंगोली 
४ a Garda उमाजी सरोदे, सर्वसाधारण समितीने अशासकीय सदस्य 
रा. करंजी, ता. वसमत, जि. हिंगोली | नामनिर्देशित केलेल्या दोन व्यक्‍ती 
षु श्री.पंजाब प्रकाडराव पाटील, संबंधित जिल्ह्यातील अशासकीय सदस्य 
रा. बळसोंड, ता.जि. हिंगोली मानवहितकारक कार्य करणारे/ 
g श्री. गीतकुमार तुकाराम शिदे, प्राणी कल्याणासाठी कार्य 
रा. पुयना, ता. कळमनुरी, करणारे कार्यकर्ते. 
जि. हिंगोली 
७ श्री. वसंतर केशवराव मस्के, 
रा. कलगांव, ता.जि. हिंगोली 
८ श्री.शिवाजी विठ्ठलराव मारकड, 
रा. पातोंडा, ता. जि. हिंगोली 
९ श्री पंढरीनाथ नवसींगराव ढाले, 


मु. पो बासंबा, ता. जि. हिंगाली 
णि ० श्री. विनायक भिराम भिसे, मु. 
गवळीपुरा, ता. जि. हिंगाली 


३. AH. व १० येथील २ व्यक्तींचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या अटींच्या 
अधीन राहून हिंगोली जिल्हयातील प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर 
अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

४. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१८०६५७८७०१ असा आहे. हा BAST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, क 
Vikas Tulshiram विववा ०1:10“ 


र Tulshiram Kadam 
Date: 2018.11.17 14:49:19 +05'30" 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५०/पदुम-३ 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४. आयुक्त WMI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

५. अतिरिक्त आयुक्त, पद्नुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 

६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव. 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ञुवधगृह, मुंबई. 

९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पश्चुसंवर्धन. 

१२. सर्व जिल्हा WMA उपआयुक्त. 

१३. सर्व जिल्हा प्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५. हिंगोली जिल्ह्यातील प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन 
समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य. 

१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


